ग्रामिण रुग्णालय, आष्टी जि.वर्धा येथील १५ 
अस्थायी पदे पुढे चाळू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदआ - २०१९ /प्र.क्र. ७४/ आरोग्य -3 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : १८ ऑक्टोंबर, २०१९. 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक -पदआ २०१९ /प्र.क्र.७४/आरोग्य -3, 
दिनांक- १९.०३.२०१९. 
२) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष-३/टे-१२/ नागपूर मंडळ, 
नागपूर/अपदे मुदतवाढ/१९-२०/३३७७-७८/१९, दिनांक-२१.०२.२०१९. 


शासन निर्णय- 

उपरोक्त अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर 
यांच्या अधिपत्याखालील ग्रामिण रुग्णालय, आष्टी, जि.वर्धा येथील १५ अस्थायी पदांना 
दि.०१.०३.२०१९ ते दि. ३०.०९.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


2. आता या शासन निर्णयान्वये सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार ग्रामिण रुग्णालय,आष्टी, 
जि.वर्धा येथील सदर १५ अस्थायी पदांना दि.०१.१०.२०१९ ते दि. २९.०२.२०२० पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०१९- 
२०२० या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६ - सार्वजनिक आरोग्य 
००१ - संचालन व प्रशासन 
००१ (०८) - प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रा.रु.इतका दर्जा वाढविणे. (२२१० ०४१३) 


शासन निर्णय: पदआ २०१९/प्र.क्र.७४/आरोग्य-३ 


४. हाझासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दिनांक- ११.०९.२०१९ 
च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१०१८१२०९०२४२१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


Ros h a n | Dinesh Kadam Patil 


DN: CN = Roshani Dinesh 
. Kadam Patil, C = IN, S = 
D | Nn es h Maharashtra, O = Government 


Of Maharastiva, OU ~ Publ 
Kadam Patil Bat 20191018 15:41:40 
(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई नागपूर 

२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

संचाळक,आरोग्य सेवा, मुंबई. 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये- राज्यस्तर) मुंबई. 

५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 

६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर. 

७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, वर्धा. 

८. वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामिण रुग्णालय,देवळी,जि. वर्धा. 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, वर्धा. 

१०. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

११. कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 

१२. निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


a 


a ie ES os 


3 do ap 1९०) ‘ Bsoefnc fEB 


“|i '६- pelalie/B ase H/esoe (२२७ 2 
गावावर 3 | 


०००८-००८०-८-००८ 


५७) ७९) ७९ RE Oe fn /E3 


: bibl ‘E- १७७४/१ 28 ७ ४/६३०८ (2०७ & 

“ur yr ००८2 ५-०० 22-०० ७ 3 eb 10018) 706 2७०८/००/९६ 
१९॥७९| (६- ॥२६>1४/७ 28 ५६ K/esoe bleh 4 

= 1६1८12 102५] RB Bsoapne fE3 
! 23° ४/६१०८ ९]२७ x 

००९५-०० PRE-OOE & pip lb athe 

५२]७९] ‘E- prlatie/3 28° चि 

०० 2h-003 ७६-००४४३ र्‌ & pb 1५९७] प २७ asoefno fed 
"७४ Kfesoe ppph| टे 


ESRO O8dE 


"2०-2० BP 2०208 8० 
"bl 8९२४७ 28०2 abipblic 
३७ ५९८९) '६-1०६७112/26 8 »७०८/%०/६) ५1०९७ 
"“६- ३->॥॥७४/१ 2७ ७ ४/६०८ २0 ५)ए७ 
००४४-००३४६-००३४8| हे 8-२ ५७७३) blab! 1६६९) belle ५९०रडे 1९७९ २ 8 


1992 
४०७ ०९) पफ bpp} peur | ७७४ 


(12% ot) ९॥२>>७ ७७ jrb‘lo} [palle ‘nln? Inbjitt IePbibibabe Bin २७ 


w) 


IDA ०९०९-४७३०२ LH ७120 ३18902 Papi 3) :>)९०्डेटेटे 7 
ke - Ehin> bbl | 
f 
९ ९ 


